y प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती व पदस्थापना 
ep श्रीम. धनश्री बाळासाहेब शंकरदास- भांबुरे, 
तहसीलदार 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्र. आस्थाप्र २०२४ / प्र. क्र. २४/ आस्था २ 
मंत्रालय विस्तार, पहिला मजला, 
मंत्रालय, मुंबई ३२ 
दिनांकः- ४ जुले, २०२४ 


संदर्भ १ सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही - २०१६ / प्र. क्र. ५१० / कार्या.१२, 
दि. १७/१२/२०१६ आणि दि. १६ फेब्रुवारी, २०१८ 


२) शासन निर्णय इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्र. आस्थाप्र - २०१७ / प्र. क्र. ०८ / 
आस्थापना - 2, दि. १४ जानेवारी, २०२१ आणि दि. 22 मार्च, 2022 


३) महसूल व वन विभाग शासन आदेश क्र. बदली २०२४ / प्र. क्र.०६/ ई ३, दि. ३१ 
जानेवारी, २०२४ 


शासन निर्णयः- 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. ०९ मार्च, २०१७ च्या अधिसूचनेन्वये सामाजिक न्याय व विशेष 
साहाय्य विभागातून इतर मागास बहुजन कल्याण या नवीन विभागाची निर्मिती करण्यात आली. सदर 
नवनिर्मित विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवर ८२१ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास शासनाच्या उच्चस्तरीय समितीच्या मान्यतेने संदर्भ क्र. 
२ येथील शासन निर्णयांन्वये मंजुरी देण्यात आली आहे. विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयातील उक्तपणे मान्य 
संवर्गनिहाय मंजूर पदांवर पदभरतीच्या अनुषंगाने सेवाभरती नियम तयार करणे, तद्‌ृनंतर पदभरतीसाठी 
जाहिरात देवून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग व विभागातील निवड समितीमार्फत भरती प्रक्रिया राबविणे 
यासाठी काही कालावधी लागणार असल्याने नियमानुसार नियमित पदभरती होईपर्यंच्या कालावधीत 
समकक्ष वेतनश्रेणीतील पदांवर इच्छुकता मागवून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्याबाबतची कार्यवाही या 
विभागामध्ये सुरू आहे. 


२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, संदर्भ क्रमांक १ अन्वये राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. सदर सूचनांच्या अधीन 
राहून श्रीम. धनश्री बाळासाहेब शंकरदास- भांबुरे, तहसीलदार यांची इतर मागास बहुजन कल्याण 
विभागाच्या सांगली येथील सहायक संचालक, जिल्हा कार्यालयात सहायक संचालक या रिक्‍त पदावर 
सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने पुढील अटी / शार्तीच्या अधीन राहून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहेः- 


१) श्रीम. धनश्री बाळासाहेब शंकरदास- भांबुरे, तहसीलदार यांची उक्त पदावरील प्रतिनियुक्ती त्या 
ज्या दिवशी सदर पदावर रूजू होतील त्या दिवसापासून, प्रथमतः तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी 
किंवा सदर पदावर नियमित अधिकारी उपलब्ध होईपर्यंत किवा विभागाच्या पुढील आदेझापर्यंत, 
यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत असेल. 

२) श्रीम. धनश्री बाळासाहेब शंकरदास- भांबुरे यांच्या प्रतिनियुक्‍्तीच्या कालावधीत 
आवर्यकतेनुसार महसूल व वन विभागाच्या सहमतीने वाढ करता येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप्र २०२४ / प्र. क्र. २४/ आस्था 2 


३) जर श्रीम. धनश्री बाळासाहेब हांकरदास- भांबुरे यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने मूळ 
प्राधिकाऱ्यास आवश्यक वाटली तर, प्रतिनियुक्‍तीचा कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी 
त्यांना त्यांच्या मूळ कार्यालयाकडे परत पाठविण्याचा अधिकार शासनास राहील. 

४) श्रीम. धनश्री बाळासाहेब शंकरदास- भांबुरे यांची सेवा प्रतिनियुक्‍तीच्या कार्यालयास आवश्‍यक 
नसल्यास त्यांच्या सेवा मूळ विभागास परत करण्याची मुभा प्रतिनियुक्‍तीच्या कार्यालयास राहील. 

५) श्रीम. धनश्री बाळासाहेब शांकरदास- भांबुरे यांनी जर आपल्या मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा 
उद्देश आहे, अशी किमान ३ महिन्याची लेखी पूर्वसूचना सक्षम प्राधिकाऱ्यास /शासनास दिली तर 
त्यांना आपल्या मूळ विभागाकडे परत येण्याची मुभा राहील. 

६) श्रीम. धनश्री बाळासाहेब wera भांबुरे यांना उपरोक्त प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीत 
प्रतिनियुक्ती भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही. 

७ उपरोक्त प्रतिनियुक्‍तीच्या काळावधीत श्रीम. धनश्री बाळासाहेब शांकरदास- भांबुरे यांना अनुज्ञेय 
असलेल्या रजा, गट विमा योजना, वैद्यकीय सवलत, रजा प्रवास सवलत इत्यादी सेवाविषयक 
बाबींच्या संदर्भात त्यांना त्यांच्या मूळ विभागातील सेवाविषयक नियम लागू असतील. 

८) प्रतिनियुक्ती संदर्भातील अटी / शर्ती व अनुषंगिक प्रशासकीय बाबी इतर मागास बहुजन कल्याण 
विभाग आणि महसूल व वन विभाग यांच्यात विचारविनिमय करून ठरविण्यात येतील. 

३. श्रीम. धनश्री बाळासाहेब शंकरदास- भांबुरे, तहसीलदार यांना saa प्रतिनियुक्‍तीच्या 
पदावर रूजू होण्यासाठी संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील आदेझान्वये एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात आले 
असल्याने श्रीम. धनश्री बाळासाहेब शांकरदास- भांबुरे, तहसीलदार यांनी प्रतिनियुक्‍तीचे प्रस्तुत आदेशा 
प्राप्त झाल्यानंतर तात्काळ प्रतिनियुक्‍तीच्या कार्यालयात रूजू व्हावे, त्यासाठी त्यांना पदग्रहण अवधी, 
प्रवास खर्च इत्यादी अनुज्ञेय असणार नाही. 

४. श्रीम. धनश्री बाळासाहेब शंकरदास- भांबुरे, तहसीलदार यांना प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर देय 
असलेल्या वेतनाबाबतचे आदेशा वित्त विभागाशी विचारविनिमय केल्यानंतर स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात 
येतील. 


कि सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७०४१७०९५६६०३४ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by DINESH ROHIDAS CHAVAN 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OTHER 
BACKWAI HU, 


JAN WELFARE DEPARTMENT, 
jee7a8805e86e41846cf28cf151 b9ce48bb88ebf4f2e8 
986८, postalCode=400032, st=Maharashti 


8C2377ED235498603821D49922A21087 1FF6FB9B 
369722AC707AEE7DCD87F2BD, DINESH ROHIDAS CHAVAN 


Date: 2024.07.04 17:21:42 +05'30' 


(दिनेश चव्हाण) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

श्रीम. धनश्री बाळासाहेब शंकरदास- भांबुरे, तहसीलदार, मुक्काम पोस्ट पेठ वडगाव, तालुका 
हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर 

प्रत, 

संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 

उपायुक्‍त (महसूल), विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे. 

निवासी उप जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा सांगली. 

प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण (प्रादेशिक)विभाग, पुणे. 


Cc 40 AD WO 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप्र २०२४ / प्र. क्र. २४/ आस्था 2 


५. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. उप सचिव, (ई ७, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)- १/२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली. 

९. सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, सांगली. 

१०. मा. मंत्री (इ.मा.ब.क.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

११. प्रधान सचिव ( इ.मा.ब.क.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

१२. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


